सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान 
लान्स नायक साळुंखे विक्रमसिंह शिवाजी , 
जि.सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.१४७/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३.११.२०२०. 


वाचा 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैम २०१६/ प्र.क्र. ९२(१/२०१६/२८, 
दिनांक ३०/११/२०१६ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६,९७३ 
दि. १९/१०/२०२०. 
शासन निर्णय 


संदर्भाधिन दिनांक ३०.११.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य 
परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत अपंगत्व 
आलेल्या सैनिकांना दि. १ एप्रिळ, २०१६ पासून पुढील ५ वर्षात ती घटना ज्या वर्षात घडली आहे, 
त्याप्रमाणे त्यांच्या अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय:- 

त्यानुसार सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक १९/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त महाराष्ट्र 
राज्यातील जवानांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 

नाव व पत्ता 


ठिकाण 
नं.१३६२५८६५-पी, २६ नोव्हेंबर, २०१६ रु. १,२५,०००/- 
२१ Para (SF) जनरल एरिया, खोलमुनलेन, 
लान्स नायक मणिपूर, (ऑपरेशन हिफाजत) 


साळुंखे विक्रमसिंह शिवाजी , 
मु.पो.भादे, ता. खंडाळा, 
जि. सातारा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.१४७/२८ 


२. अपंगत्व प्राप्त जवान लान्स नायक साळुंखे विक्रमसिह शिवाजी यांना देय रु. १,२५,०००/- 
(रुपये एक लाख पंचवीस हजार फक्त) अर्थिक मदतीपैकी २० % म्हणजे रु. २५,०००/- 
(रुपये पंचवीस हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित co % रक्कम म्हणजे 
रु. १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल ) निधीतून घेण्यात आलेल्या 
व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 
३. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍कमेपोटी होणारा खर्च 
रुपये २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली 
निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या 
विधवांना/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५२६०८) ५० - इतर खर्च 
" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
सातारा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा 
अहवाल झासनास सादर करण्यात यावा. 
५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, दिनांक ३०.११.२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०६१६३०५७३४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Sanjeev २ Keluskar 
R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 

a nN) e eV Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a521517a0d3fba83ff4473cb0d448a75f9b7f83cba41836833b60c93 
758c804, 
serialNumber=78be6 1 5e7dd5 1ebb89a43e2d8f1b14979bf8f5ae2c63e3a7fe4 

e U ५ a [| 1¢5716996cd4b, cn=Sanjeev R Keluskar 
Date: 2020.11.06 16:35:01 +05'30" 

(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५.जिल्हाधिकारी, सातारा, 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२०/ प्र. क्र.१४७ /२८ 
९.सह संचालक, लेखा व कोषागार,संगणक कक्ष,५ वा मजला,नवीन प्रशासन 
भवन,मुंबई - ३२, 
१०. लान्स नायक साळुंखे विक्रमसिंह शिवाजी,मु.पो.भादे, ता. खंडाळा,जि. सातारा. 
११.निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


